राज्यातील तृतीयपंथीय कल्याणासाठी व 
त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने 
स्थापन केलेल्या तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण 
आणि कल्याण मंडळावर (राज्यस्तर) 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत--- 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.: तृतीय-२०१८/प्र.क्र.२६/सामासु 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - ०८ जून, २०२० 


संदर्भ: १) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. तृतीय-२०१८/ 
प्र.क्र.२६/सामासु, दि.१३/१२/२०१८ 


प्रस्तावना : 


राज्यातील तृतीयपंथीय यांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या 
उद्देशाने राज्य स्तरावर व विभागीय स्तरावर राज्यातील तृतीयपंथीय हक्काचे संरक्षण आणि कल्याण 
मंडळ स्थापन करण्यास संदर्भाधीन दि. १३ डिसेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
HSA आहे. सदर शासन निर्णयान्वये मंडळाची संरचना तसेच कार्य व उद्दिष्टे विहित करण्यात 
आलेली आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळावर 
सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


राज्यातील तृतीयपंथीय यांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या 
उद्देशाने राज्य स्तरावर व विभागीय स्तरावर राज्यातील तृतीयपंथीय हक्काचे संरक्षण आणि कल्याण 
मंडळ स्थापन करण्यास संदर्भाधीन दि. १३ डिसेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या मंडळाच्या संरचेनुसार राज्यस्तरावरील 
तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळावर पुढीलप्रमाणे सदस्यांची नियुक्‍ती करण्यात 
येत आहे. 
२. महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळ 
अ.क्र नाव पद 
sd मा. मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन अध्यक्ष 
२ मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन| सह अध्यक्ष 
३ 
४ 


सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महाराष्ट्र शासन उपाध्यक्ष 

श्रीम.सलमा खान, लोक अदालत पॅनलिस्ट, बांद्रा ओल्ड कोर्ट व सह उपाध्यक्ष 
अध्यक्ष, HALA एक सामाजिक संस्था 
५ विधानसभा सदस्य (एक) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः तृतीय-२०१८/प्र.क्र.२६/सामासु 


& श्रीम.विद्या चव्हाण, आमदार, विधान परिषद सदस्य सदस्य 
७ (१) | अँड दिलशाद इलाही मुजावर, इचलकरंजी (विधी) सदस्य 
७ (२) | डॉ.शुभांगी पारकर, डीन, केईएम (वेद्यकीय) सदस्य 
७ (३) | श्रीम.वर्षा विद्या विलास (सामाजिक कार्य) सदस्य 
८ (१ | श्रीम.गौरी सावंत सदस्य 
८ (२) | श्रीम. चांदनी शोख, अध्यक्ष त्रिवेणी संस्था) (ट्रान्सवूमेन) सदस्य 
९ (9) | सह/उप सचिव, (आस्था) ग्रामविकास विभाग सदस्य 
९(२) | सह/उप सचिव, (आस्था) नगर विकास विभाग सदस्य 
९(३) । सह/उप सचिव, (आस्था) आरोग्य विभाग सदस्य 
९(४) | सह/उप सचिव, (आस्था) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सदस्य 
९(५) | सह/उप सचिव, (आस्था) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग सदस्य 
९(६) | सह/उप सचिव, (आस्था) कामगार विभाग सदस्य 
९(७) | सह/उप सचिव, (आस्था) alates विकास विभाग सदस्य 
९(८) | सह/उप सचिव, (आस्था) वित्त विभाग सदस्य 
९(९) । सह/उप सचिव, (आस्था) नियोजन विभाग सदस्य 
९(१०) | सह/उप सचिव, (आस्था) विधी व न्याय विभाग सदस्य 
९(११)| सह/उप सचिव, (आस्था) अन्न व नागरी पुरवठा सदस्य 
9(92)| सह/उप सचिव, (आस्था) गृह विभाग सदस्य 
9(93)| सह/उप सचिव, (आस्था) गृह निर्माण विभाग सदस्य 
९(१४) | सह/उप सचिव, (आस्था) महसूल व वन विभाग सदस्य 
[er] o | महासंचालक, ST. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे | सदस्य 
य्य १ । व्यवस्थापकीय संचालक, डॉ.आंबेडकर समता प्रतिष्ठान, नागपूर सदस्य 
१२ | संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी सदस्य 
१३(१) | श्रीम.प्रिया पाटील, सदस्य 
१३(२) | श्रीम.पवित्रा निभोरकर सदस्य 
93(3)| श्रीम.राणी ढवळे सदस्य 
१३(४) | श्रीम.चिमा गुरु सदस्य 
१३(५) | श्रीम. दिशा frat are सदस्य 
१३(६)| श्रीम. मयुरी आळवेकर सदस्य 
१४ | आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे सदस्य सचिव 
व समन्वयक 


३. यामंडळाची उद्दिष्ट, कार्य व इतर अनुषंगिक बाबी या शासन निर्णय क्र. तृतीय-२०१८/प्र.क्र.२६/ 
सामासु, दि.१३/१२/२०१८ प्रमाणेच असतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तृतीय-२०१८/प्र.क्र.२६/सामासु 


४. सदरशासननिर्णयमा. मंत्री (सा.न्या.) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२००६०८१६१४४७२६२२ असा आहे. 
हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANJAY GIRIDHAR PATIL 

A N AY DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4. efa78ed2a6072c4ce8f3cOaa4efaf 
26d9¢ reet=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serial II 5: bt c7 4el a: 
fd21¢! SOCIAL ICE DEPT, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASH’ WAY GIRIDHAR PATIL. 
Date: 2020.0¢ +05'30° 

(सं. गि. पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
४. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. शासनाचे सर्व अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
८. मा.प्रधान सचिव, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, विधानमंडळ, मुंबई 
९. मा. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर 
१०.मा. महालेखापाल (लेखा वअनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १व २, मुंबई व नागपूर 
११.सर्व विभागीय आयुक्‍त (महसूल) 
१२.आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे 
१३.जिल्हाधिकारी (सर्व) 
१४.सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त (समाजकल्याण विभाग) 
१५.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाजकल्याण 
१६.सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी 
१७.सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१८. निवड नस्ती, सामासु. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


